बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांची 
काळजी घेण्यास संस्थांच्या नोंदणी 
प्रमाणपत्राबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.४६/का-०८ 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक- ०६ सप्टेंबर, २०२१. 


वाचा :- 


. बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ 

. महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८. 

. शासन परिपत्रक समक्रमांक दि.०८ मे, २०१८ व दि.२७/७/२०१८. 

. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का- 

०८, दि.८/३/ २०१९. 

५. महिला व बाल विकास विभाग, पत्र क्र.जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५४३ (भाग-२)/का-०८, 
दि.८/३/२०१९. 

६. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का- 
०८, दि.६/५/२०२० 

७. शासन निर्णय, महिला व बाळ विकास विभाग, क्र.जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का- 
०८, दि.१२/०४/२०२१ 

८. शासन निर्णय, महिला व बाल विकास विभाग, क्र.जेजेए-२०१७/प्र.क्र.५३ (भाग-२)/का- 
०८, दि.०२/०८/२०२१ 

९. आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-५/२०-२१/संस्था 
नोंदणी/३६१०, दि.१२/०८/२०२१ 

१०.आयुक्‍त, महिला व बाल विकास यांचे पत्र क्र.मबाविआ/बावि/का-५/२०-२१/१२५८, 

दि.०५/०३/२०२० 


oC “८० AD -O 


प्रस्तावना :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील कलम ४१ अन्वये 
बालकांची काळजी घेणाऱ्या निवासी संस्थांसाठी राज्य शासनाकडून निर्गमित नोंदणी प्रमाणपत्र 
असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदर नोंदणी प्रमाणपत्राचा वैधता कालावधी ५ वर्षे इतका 
करण्यात आलेला आहे. तसेच, बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० व 
सुधारित अधिनियम, २००६ अंतर्गत देण्यात आलेली नोंदणी प्रमाणपत्रे अधिनियम, २०१५ अंतर्गत वैध 
मानण्यात आली आहेत. 


२. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० व सुधारित अधिनियम, २००६ 
मधीळ तरतुदीनुसार राज्यातील बालकांकरिता कार्यरत असणाऱ्या निवासी संस्थांना या 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.४६/का-०८ 


अधिनियमाच्या कलम ३४ (३) अन्वये आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांचेमार्फत 
नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात आली होती. मात्र अधिनियम, २००६ अंतर्गत देण्यात आलेल्या बहुतांश 
नोंदणी प्रमाणपत्रांमध्ये वैधता कालावधी नमूद नसल्याने महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी 
व संरक्षण) नियम, २०१८ मधीळ नियम २२ (ख) नुसार अधिनियम, २००६ अंतर्गत प्राप्त नोंदणी 
प्रमाणपत्रांचा वैधता कालावधी दि.१३ मार्च, २०१९ पर्यंत वैध ठरविण्यात आलेला आहे. 


३. उपरोक्‍त तरतूद विचारात घेवून संदर्भाधीन क्र.२ येथील परिपत्रकान्वये बाल न्याय (मुलांची 
काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांची काळजी घेण्यास इच्छुक व कार्यरत 
स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) 
नियम, २०१८ मधील नमूना-२७ मध्ये अर्ज करण्यासाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन सुविधा उपलब्ध 
करून देण्यात आली होती. तसेच प्राप्त अर्जांमधील त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी सर्व संबंधितांना 
आव्यक संधी व पुरेसा कालावधी उपलब्ध करुन देण्यात आला होता. महिला व बाल विकास 
विभागांतर्गत यापूर्वी संदर्भाधीन क्र. ४ ते ८ येथील शासन निर्णयांन्वये ३७ शासकीय व ४२३ स्वयंसेवी 
संस्थांना अशा एकूण ४६० संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आयुक्त, 
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्र. ९ व १० अन्वये सादर केलेल्या प्रस्तावांच्या 
अनुषंगाने ७ संस्थांच्या नोंदणी प्रमाणपत्र प्रस्तावास मान्यता प्रदान करण्याची व एका शासकीय 
संस्थेच्या प्रवेशित क्षमतेमध्ये वाढ करण्याची तसेच स्वयंसेवी संस्थांना नोंदणी प्रमाणपत्र 
देण्यासाठीच्या प्रस्तावांबाबत झालेल्या सचिव स्तरीय समितीच्या बैठकांमध्ये नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द 
करण्याबाबत शिफारस करण्यात आलेल्या संस्थांची मान्यता रद्द करण्याची बाब झासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत बालकांची काळजी 
घेण्यास इच्छुक स्वयंसेवी संस्थांनी नोंदणी प्रमाणपत्रासाठी केलेले अर्ज व संबंधित संस्थांच्या प्रत्यक्ष 
तपासणी नंतर प्राप्त अहवाल यांच्या अनुषंगाने बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, 
२०१५ मधील कलम ४१ अन्वये “परिशिष्ट-अ” येथे नमूद ७ स्वयंसेवी संस्थांना सदर शासन निर्णय 
निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून पाच वर्षे कालावधीसाठी नोंदणी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय 
घेण्यात येत आहे तर एका झासकीय संस्थेच्या प्रवेशित क्षमता वाढीस मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ मधील तरतूदींचे योग्य प्रकारे 
पालन न केल्याने परिशिष्ट- ब मधील संस्थांना देण्यात आलेल्या नोंदणी प्रमाणपत्राची मान्यता रद्द 
करण्यात येत आहे. 


३. प्रत्यक्ष संस्थानिहाय नोंदणी प्रमाणपत्र निर्गमित करण्याबाबत व नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द 
करण्यात आलेल्या संस्थांच्या अनुषंगाने आवश्‍यक कार्यवाही करण्याबाबतची जबाबदारी आयुक्त, 
महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांची राहील 


४. *“परिशिष्ट-अ*मध्ये नमूद सर्व संबंधित संस्थांचे महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी 
व संरक्षण) नियम, २०१८ मधील नियम २८ व विशेषत: २८ (६) मधील तरतूदीकडे लक्ष वेधण्यात येत 
असून सदर नियमाचे अनुपालन करण्याची दक्षता संबंधित संस्थांनी घेणे आवश्‍यक आहे तसेच बाल 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बालगृ-२०२१/प्र.क्र.४६/का-०८ 


न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५, महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय (मुलांची काळजी व 
संरक्षण) नियम, २०१८ तसेच केंद्र व राज्य शासनाने वेळोवेळी केलेल्या नियमांचे अनुपालन करणे 
बंधनकारक राहील. 


५. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५, महाराष्ट्र राज्य बाल न्याय 
(मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ Helles तरतुदीनुसार राज्यात मान्यता दिलेल्या विभाग/ 
जिल्हा व संस्थेच्या प्रकारानुसार प्रवेशित क्षमता “परिशिष्ट-क” नुसार राहील. 


६. बालन्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०१५ अंतर्गत नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात 
आलेल्या संस्थांची मंजूर प्रवेशित क्षमता व उपस्थित प्रवेशित यांची विभाग, जिल्हा व संस्थानिहाय 
मासिक माहिती दरमहा १० तारखेपर्यंत आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांनी 
शासनास सादर करावी. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२१०९०६१२२४५५४१३० असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
VARUDKAR काण 


DEPARTMENT, postalCode=400032, 
5.4.20=d93c4961d980868772404829621 1d7af97ecf 


2. 

d40d7967c43d20b360d83ce0f 

pseudonym=58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA850 
a 


3E42564DB, 


INumber=7EBBBC37 12E8D459EF 90BF7 AAE4EA46 
E9CAEBDDSOCFECDE2EE7CE0454FA0416A, 
VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 
Date: 2021.09.06 12:42:33 +05'30' 


(महेश वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

५. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
६. मा.मुख्य सचिव,महाराष्ट्र राज्य यांचे उपसचिव,मंत्रालय,मुंबई 

७. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 

९. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

११. कार्यक्रम व्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य बाल संरक्षण सोसायटी, पुणे. 

१२.सर्व जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी. 

१३.सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


नागपूर 


शासन निर्णय क्र.बालगृ-२०२०/प्र.क्र.४६/का-०८, दि.०६ सप्टेंबर, २०२१ चे 


संस्थेचे नाव व पत्ता 


माऊली विद्यापीठ, शिवनेरी 
बिल्डींग, केज, ता.केज, 
जि.बीड 


वीर हनुमान शिक्षण संस्था, 
सारणी (आ), ता.केज, 
जि.बीड 


वीर हनुमान शिक्षण संस्था 
मु.सारणी (आ), 
पो.जवळबन, ता.केज, 
जि.बीड 


राजर्षी शिवछत्रपती युवक 


बालकाची काळजी घेणाऱ्या 


संस्थेचा संपूर्ण काळजी घेणारा 
संस्थेचा संपूर्ण पत्ता 


संस्था (CCl) WHR 


मुलांसाठी/ 


मुलींसाठी 
बालकाश्रम, मुलांसाठी 
एम.आय.डी.सी. बीड, 


ता.जि.बीड 


व्यंकटेश WHI, 
सारणी (आ), ता.केज, 
जि.बीड 


मुलांसाठी 


राजलक्ष्मी बालसदन, 
मु.सारणी (आ), 
पो.जवळबन, ता.केज, 
जि.बीड 

रत्नप्रभा देवी पाटील 


मुलांसाठी 


मुलांसाठी व 


संस्था, केम, मु.पो.केम, 


बालकाश्रम, केम, मुलींसाठी 


ता.करमाळा, जि.सोलापूर 


कृष्णामाई ग्रामीण व 
सामाजिक व विकास व 
पाणलोट क्षेत्र विकास संघ, 
३०/अे, व्ही.डी. घरकुल, 
हैद्राबाद रोड, सोलापूर 


उदय महिला विकास 
संस्था, मु.पो.गुळेवाडी, 
ता.संगमनेर, 
लि.अहमदनगर. 


प्रियदर्शनी ग्रामीण आणि 
आदिवासी सेवाभावी संस्था, 
गोल्डन सिटी, संगमनेर, 
ता.संगमनेर, 
जि.अहमदनगर 


मु.पो.केम, ता.करमाळा, 
जि.सोलापूर 


सुशिल बालकाश्रम, गेट 
नं.५०७, विजय नगर, 
कुंभारी, ता.दक्षिण 
सोलापूर, 


मुलांसाठी व 
मुलींसाठी 


लीलाबाई आहेर बालगृह, 
इथापे कॉम्प्लेक्स, कुरण 
रोड, संगमनेर, 
ता.संगमनेर, 
लि.अहमदनगर. 

प्रेमजी पी.देधिया बालगृह, 
गोल्डन सिटी, संगमनेर, 
ता.संगमनेर, 
जि.अहमदनगर 


शासकीय मुलांचे बालगृह 


शासकीय मुलांचे बालगृह 


(कनिष्ठ) नागपूर, पाटणकर 
चौक, नागपूर 


(कनिष्ठ) नागपूर, 
पाटणकर चौक, नागपूर 


- 


नोंदणी प्रमाणपत्रास 
अनुदानित तत्वावर 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


नोंदणी प्रमाणपत्रास 
अनुदानित तत्वावर 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


नोंदणी प्रमाणपत्रास 
अनुदानित तत्वावर 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


नोंदणी प्रमाणपत्रास 
अनुदानित तत्वावर 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


नोंदणी प्रमाणपत्रास 
अनुदानित तत्वावर 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


नोंदणी प्रमाणपत्रास 
अनुदानित तत्वावर 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


नोंदणी प्रमाणपत्रास 
अनुदानित तत्वावर 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


५१ प्रवेशितांसाठी नोदणी 
प्रमाणपत्र देण्यात आले 
असून ५० प्रवेशितांसाठी 
वाढीव मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


५०-२५ 


VARU DKAR MAH ESH paltelly Signed by VARUDKAR MAHESH 


ASHOKRAO 


DN: CN = VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO, 
C =IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Date: 2021.09.06 14:48:35 +05'30' 


(ASI TSH ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.बालगृ-२०२०/प्र.क्र.४६/का-०८, दि.०६सप्टेंबर, 2029 चे 


बालकांची , 
अ. संरोचे नावच बालकाची काळजी घेणाऱ्या संस्थेचा काळजी घेणारा bes — 
= जिल्हा संस्थेचे नाव व पत्ता संपुण पणा संत्या 66) मुलांसाठी/ प्रवेशित मान्यता आदेश शेरा 
पकार मुलींसाठी क्षमता 
के. नरबाजी शिक्षण प्रसारक |कै. नरबाजी शिक्षण प्रसारक बालगृह मुलांसाठी ४२ fares निर्णय मान्यता रद्द 
मंडळ, मुदखेड, मंडळ संचलित आस्था दि.०८/०३/२०१९ ।करण्यात येत 
ता.मुदखेड, जि.नांदेड बालकाश्रम, म्हाडा कॉलनी, अनुक्रमांक ५० आहे. 
खंडोबा मंदीराजवळ, मुदखेड, 
ता.मुदखेड, जि.नांदेड 
बुलढाणा |पिपल्स एज्युकेशन पिपल्स एज्युकेशन सोसायटी शिशुगृह | मुलांसाठी/ ॥। ० famed निर्णय मान्यता रद्द 
सोसायटी बुलडाणा बुलडाणा संचलित ममता मुलींसाठी दि.०८/०३/२०१९ ।|।करण्यात येत 
संचलित ममता Baye, ।शिशुगृह, बुलढाणा चिखली रोड, अनुक्रमांक १७ आहे. 
बुलढाणा हाजीमलंग दर्गा समोर, बुलाढाणा 
कै.श्रीमती जानकीबाई कै.श्रीमती जानकीबाई (आक्का) बालगृह yo lam निर्णय प्राथमिक 
(आक्क) तेंडुलकर, तेंडुलकर, महिलाश्रम, लांजा दि.०८/०३/२०१९ बालगृहाची 
महिलाश्रम, लांजा संचलित प्राथमिक कनिष्ठ व अनुक्रमांक ७३ मान्यता रद्द 
ता.लांजा, जि.रत्नागिरी |वरिष्ठ मुलींचे बालगृह, साटवली करून क्षमता 
रोड, ता.लांजा, जि.रत्नागिरी ४० करण्यात 
येत आहे. 
प्रभात तारा संस्था, प्रभात तारा संस्था, इलेशद्दाई, |बालगृह मुलांसाठी व ५० [ares निर्णय मान्यता रदद 
इलेझाद्दाई, स्वामी स्वामी विवेकानंद नगर, पंढरपूर (एच.आय.व्ही) |मुलींसाठी दि.०६/०५/२०२० ।करण्यात येत 
विवेकानंद नगर, पंढरपूर |रोड, मिरज, जि.सांगली अनुक्रमांक १२१ आहे. 
रोड, मिरज, जि.सांगली 
५ | अमरावती |कस्तुरबा सवोदय मंडळ  ।कस्तुरबा सर्वोदय मंडळ बालगृह मुलींसाठी ॥। मा.उच्च न्यायालय, PARA रद्द 
अमरावती अमरावती संचलित मुलींचे मुंबई खंडपिठ करण्यात येत 
बालगृह अमरावती नागपूर, येथे दाखल |आहे. 
रिट याचिका 
क्र.७३०९/२०१७ मध्ये 
दि.२४/८/२०२१ 
रोजीचे आदेश 


VARUDKAR MAHESH 


ASHOKRAO 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO. 

DN: CN = VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO, C = IN, S = 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU 
= WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 
Date: 2021.09.06 14:48:46 +05'30' 


(महेश वरुडकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शासन निर्णय क्र.बालगृ-२०२०/प्र.क्र.४६/का-०८, दि.०६ सप्टेंबर, २०२१ चे 


प्रदेश/ जिल्हा निहाय संस्थांची संख्या व बालगृहाच्या प्रकार निहाय प्रवेशित संख्या गोषवारा 


is प्रदेश /जिल्हयाचे नाव य खुले निरीक्षणगृह | विशेषगृह ।सुरक्षित जागा| बालगृह | बालगृह (एचआयव्ही) oe. गगह एकूण प्रवेशित 
क्र संख्या | निवारागृह दत्तकगृह बालगृह 
मुंबई प्रादेशिक विभाग 
२ ।मुंबई उपनगर ३४ ४० ३० २० Ke Ee २० २१५ | ० | २३४८ 
४ [पालघर ९ |e | Pe ee | | | 8 | ४३५ mn 2 za |e | ४३५ 
रत्नागिरी | 29 | | |e | | 8 | |e | ३६० 4o २५ ३० ४६५ 
एकूण मुंबई प्रा.वि. ३६६ १३५ ७५ २५ ५२३५ ५५० २२० ६६७६ 
पुणे ४१ २० १६० ३० २५ २१९५ ७० ३३१ | 0० | २८३१ 
| 2° | सोलापूर २५ |e | |e | Yo Fo | 9904 | 00 | 4o २७५ १५८० 
१२ |सांगली १ ० ०0०७. 0७. 0_| ३७० go go 940 ६५० 
नाशिक प्रादेशिक विभाग 
१४ |अहमदनगर ४३. 0 | go Go २५०९ 
१६ नंदुरबार 8 | —~ 8) P= ec [> Be १९५ 
एकूण नाशिक प्रा.वि. ३७६७ 
एकूण उर्वरित महाराष्ट्र १६५०७ 
औरंगाबाद प्रादेशिक विभाग 
औरंगाबाद ५७५ 
जालना १९० 
नांदेड १९६ 
परभणी १५५ 
हिंगोली 4o 
उस्मानाबाद ३७५ 
बीड १९०९ 
लातूर १३१० 
एकूण औरंगाबाद प्रा.वि. ४७६० 
अमरावती प्रादेशिक विभाग 
अमरावती ११७५ 
अकोला २३० 
वाशिम १२० 
बुलढाणा २१५ 
यवतमाळ २७७ 
ण अमरावती प्रा.वि. २०१७ 
नागपूर प्रादेशिक विभाग 
नागपूर ६०० 
भंडारा ६० 
गोंदिया Yo 
चंद्रपूर २३० 
वर्धा १३५ 
गडचिरोली ४५ 
एकूण नागपूर प्रा.वि. ११२० 
एकूण सर्व २४४०४ 


VARUDKAR 
MAHESH 
ASHOKRAO 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH 
ASHOKRAO 

DN: CN = VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO, 
C= IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT 
OF MAHARASHTRA, OU = WOMEN AND 
CHILD DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Date: 2021.09.06 14:48:58 +05'30" 


(महेश वरूडकर ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


शासन निर्णय क्र.बालगृ-२०२०/प्र.क्र.४६/का-०८, दि.०६ सप्टेंबर, २०२१ चे 
प्रदेश / जिल्हानिहाय संस्थेचा प्रकार व मंजूर प्रवेशितांची संख्या गोषवारा 


जिल्हयाचे नाव संस्थेचा प्रकार ० 


क्र. 
मुबई ज्र 


0 


a) 
: 
s 
स 


४३५ १२९० 


A, -८2 | (३ 
> | ८2 | eo 


A 
“५० 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 


mM 


200 


निरी 

बालगृह 

सुरक्षित 

निरीक्षणगृह/ बालगृह 
विशेषगृह 


का 
काड] 
काड] 
वळ 
er 
[= 
[= 
— 
we 
[= 
ae: 294 
[= 


४७५ 


a 
खुले निवारागृह 
त्व 


ळ 
ios 


U 
६७ 
९ 
८ 
१०० 


४) 
शि 
ie) 
4 
ie) 
ie) 
ie) 
0 
७ 
४) 
8 
ie) 
द 
४) 
४) 
४) 
४) 
10 
10 
10 
3 
| 
| 
ie) 
3 


आय.व्ही.) 
आय.व्ही.) 


ie) ) ZS) 
on a oC ay 
o}| of of of of of of m| SI 0 ठ o} of of o o} of 0 o} of o 


ळ 


9 
4 
2 
9 
— 
Ls 
[ss 
Ls 
[a3 
0 


10 
1१० 
4 
10 
10 
शिकत 
10 
३५० 
10 
२० 
२० 
10 
८४७ 
10 
= 

| 
८९७ 
10 
1१० 
10 
10 
२३७ 
10 
10 
Yo 
२८७ 


संख्या 
Pe 
[pees 
elias 1. 


र २३६ १०२६ 


जिल्हयाचे नाव 


४ पालघर 


५ ।रायगड 


६ ।!रत्नागिरी 


७|सिधुदुर्ग 


संस्थेचा प्रकार 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
aor 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 

lg 
निरीक्षणगृह/ बालगृह 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


oo 


2) 2) od 
ae | 
३ 

WN 

णि 


ray 
ay 
Z| 
ठी] 
| 
शं 
“ail 

शन 

99] 

g 

- 


oe 


a 
3 
| 
ठ्पि 


Poa 


सुरक्षित जागा 
बालगृह 


बालगृह (एच.आय.व्ही. 


लिव तग 
1-९ 
निरीक्षणगृह/ बालगृह ead 
a 
[eet | 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह a 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 


र्ट] 


ष्ट्र ०9 Z| 

ay 

Z 

ठी] 

3 

a4 

fat) 
“च 
99] 
च्च 
q 

-O 
४) 5 (४) (४) ७ 8 (४) 8 8 8 ७, (४) 8 8 8 (४) 0 8 e) (४) (४) 8 (४) 8 8 


a 
3 
| 
ठ्पि 


Go 


Go 


मुली ।मुलेव मुली 


So) 
“(_) 
९) 


२६० 


२६० 


y 
—O 
) (७) ७) ७) 


AD 
an 
७) ७) (७) ७) [4] 0 | #A 


ae) *“७॥ “९ | So 
शिरा 0 add. 


AJ 
bee 
र्र 


-0 
ae) 

0 
AJ 


5) 


एकूण 


४३ 


83 


an 
an 
AJ 


ey 
2 | 0 


av 
«“० 
AJ 


aN 
P52) 


४६ 


AD 


जिल्हयाचे नाव संस्थेचा प्रकार । मुले मुली ।मुलेवमुली| एकूण 


क्र. 
a a 
a [१ 
Rav 
ie 
= 
2 
ar 
काळा 
डा 
काडा 
डा 


a 
3 
| 
ठ्पि 


ae ae) 
निरीक्षणगृह/ बालगृह Le 


ray 
2 ig 
Z 
हा 
fall 
Si 
“al 
ध्य 
958] 
Z| 


“A 


a 
3 
| 
ठ्पि 


२५८ 


| सोलापूर खुले निवारागृह ie 0| 
ro — 

pee Eo हड 

STW 

Fie i 
2 १८९ 

बळ 

aa 

eae 

aes 

ee 


“A 


a 
i 
० 
९ ।सातारा खुले निवारागृह 10 
PIT — 
RITE क्य 
a 
Lt कळ 
लि ह... [=== 
0... क 
1. 


a 
3 
| 
ठ्पि 


y 
y 
(७) ७) 
wes 
(७) ७) 


gona 
Pras = 


ra) 

ah a 

Zi 

v4) 

Al 
vd 
Es) 
‘a 
2 
Fal ad 
८) 
0 
0 
AJ 
AJ 
ws 
ळ 
र्न 
ws 
—O 
we 
oN 
0 


Ra 
सुरक्षित जागा 
aa 

निरीक्षणगृह/ बालगृह ७५ २५० 


“A 


a 
3 
| 
ठ्पि 


ap 
ay 
ऱ्य 
a 
all 


जिल्हयाचे नाव 


१२ सांगली 


१३ नाशिक 


१४ [अहमदनगर 


१५ धुळे 


संस्थेचा प्रकार 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 

विशेषगृह 

सुरक्षित जागा 

बालगृह 

बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


oo 


—| 


a 
3 
| 
ठ्पि 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 
दत्तकगृह 
निरीक्षणगृह/ बालगृह 
एकूण 


ray 
ay 
Z| 
al 
fall 
3 
mil 
“A 
29] 
-च१ 


र्ट] 


a 
3 
| 
ठ्पि 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 

विशेषगृह 

सुरक्षित जागा 

बालगृह 

बालगृह VASA.) 


XY 
ऱ्य 
a 
2] 


oy 


Er ae | 
बालगृह VASA.) 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 
एकूण 


उ) =p 
“२ 
Z 
v4) 
fall 
$s 
eal 


संस्थेची 


zt 
q 


१३ 


83 


3 


AN 


A 
(७) (७) (७) io ७) (७) (७) ७) 
Ls 


oH 
3£ 


६० 


क. 
७) ७) ७) (७) ७) ७) 


[4] 


१०० 


-O 
P52) 
0 


२५ 


७) 


an 
an an iy 
(७) (७) ७) ७) ७) (७) 


oc 
ey 
Cy 


१४०१ 


१४३१ 


मुली ।मुलेव मुली 


३७० 


(90 


Cc 


4o 


४२० 


2 ७ 
an 
७) ७) ७) ७) (७) 


ii 
-O 
an ८) 
(७) ७) ७) (७) ७) (७) ७) (७) (७) (७) ७) (७) ७) ७) ७) 


an La] w 
0 we) 0 Lo] 0 


AJ 
= 
aL 


१५ १३० 


८९९ ३६९ 


° 


mn 
७) ७) ७) (७) ° ७) 


vs 
° 


mn 
9८ 
we) 


BQ 


7°) 


Ee) 


0 


-0 A 
ios 0 ios 0 we) 


२८ द 


एकूण 


७ 
& 


ae) ww 
0 0 0 


षु 


xn 
A|& 
-८ | 0 


ex 
mn 
° 


२३६ 


mM 


>८ 
0 


२५० 


sy 


ios 


अ. 
जिल्हयाचे नाव 


१६ ।नंदुरबार 


जळगाव 
औरंगाबाद 
जालना 


संस्थेचा प्रकार 


खुले निवारागृह 


निरीक्षणगृह 


oe 
Ra 


सुरक्षित जागा 
बालगृह 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 

दतत 
निरीक्षणगृह/ बालगृह 


ee 2! 
खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह a | 
Pa 
सुरक्षित जागा 
aor 


बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


“A 


ray -६ 
र्क Fl 
वटी क 
al 
fall 
ध्य 
958] 
J 
ol of] a/| o| fC] o}] of of of o}] 0 


“A 


a 
3 
| 
ठ्पि 


शि या 
=a 
निरीक्षणगृह/ बालगृह |. oe 
८ 


“A 


Yo 


मुली ।मुलेव मुली 


1 


) -O 
20 | 5 ze) oy 
wee (> A) es ey 


२५ 


१४५ 


१४ 


Lo 


AJ 
bt 
aL 


Ee) 


A 
८) 
७) 
>८ ea 
७) (७) ७) (७) (७) (७) (७) 0 । «& Oo}; > (७) ७) (७) (७) ° ७) (७) ७) (७) (७) ७) (७) ७) ७) 


७1४] 


२०० 


एकूण 


१९ 


३ 


२ 


ex 
0 


-O 


८ 


Lo 
ळ नटी 
0 was way 


0 


१९ 


जिल्हयाचे नाव 


२० नांदेड 


२१ |परभणी 


२२ हिंगोली 


२३ उस्मानाबाद 


संस्थेचा प्रकार 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 

विशेषगृह 

सुरक्षित जागा 

बालगृह 

बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


oo 


-2 
०८ 
es 


a 
3 
| 
ठ्पि 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


oe 


a 
3 
| 
ठ्पि 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 
एकूण 

खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 

विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 

दत्तकगृह 

निरीक्षणगृह/ बालगृह 


oy 


a 
3 
| 
ठ्पि 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 
दत्तकगृह 
निरीक्षणगृह/ बालगृह 
एकूण 


op 
3 os 
d 
al 
fall 
“ 
99 
-६ 


“A 


a 
3 
| 
ठ्पि 


ap 
ay 
ऱ्य 
a 
all 


a) 
ज़ राड 
Z 
हा 
fall 
Si 
“al 
ध्य 
958] 
Z| 


op ap 

2 es 
d 
a 
pall 
3 
“onl 


संस्थेची 


4. 
g 
म 
3£ 


34 


१०० 


4 १३५ 


२५ 


i 


-O 
A 
(७) 


& 


AJ 
= 
aL 


2 


AJ 
७) ७) ७) 0 | «८ | 0 [५] [4] 


२५ 


|. 


vs 
[५] 


द ७५ 


i 


il 
AJ y 
(७) ७) ७) ७) ७) ७) (७) 0 । «& ७) (७) ° (७) (७) ७) (७) (७) (७) (७) (७) (७) (७) ७) ७) (७) ७) (७) (७) (७) ७) (७) 


मुली ।मुलेव मुली 


०८ 


A) y 


१ 


२० 


0 


-O 
ea AJ ) A AD ) ay 
0 es 0 Cs ws vs 0 LS नी) 0 Cs 


me) 


A 
eo 


300 


300 


एकूण 


२ 


१९ 


१५ 


A 


Cy 


३२ 


३७ 


co 


Lo 


जिल्हयाचे नाव 


२४ बीड 


२५ लातूर 


२६ अमरावती 


२७ ।अकोला 


संस्थेचा प्रकार 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 


“A 


(एच.आय.व्ही 
दत्तकगृह 
निरीक्षणगृह/ बालगृह 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 


ap 4 
g FEE 
टि 
| 
श्न 
259] 
Z| 


oe 


(एच.आय.व्ही 


za 
3 
| 
ठ्पि 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 
एकूण 
खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 


a) 3) क 
a, 
J 
ny 
al 
१२1 
| “al 


(एच.आय.व्ही 


za 
3 
| 
ठ्पि 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 

बालगृह (एच.आय.व्ही 


ray 
ay 
d 
al 
a 
1 a 
mil 

>] 

99] 

J 


“A 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 
एकूण 


ap| 4 
aL, 
Z 
v4) 
“] 
6६ 
|| “a 


-|- 
ae) 
LS} 0 


rs 


a 


मुली ।मुलेव मुली 


| 
i 


एकूण 


Ls 
fa 
—_ 
का 
2 
ळा 
का 


we) 
[oe 
0 


१३१० 


जिल्हयाचे नाव 


२८ fara 


२९ बुलढाणा 


३० |यवतमाळ 


३१ |नागपूर 


संस्थेचा प्रकार 


खुले निवारागृह 

निरीक्षणगृह 

विशेषगृह 

सुरक्षित जागा 

बालगृह 

बालगृह (एच.आय.व्ही.) 
दत्तकगृह 

निरीक्षणगृह/ बालगृह 


“A 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


ap 4 
g a4 
al @ 
“| 
“ 
239] 
J 


oH 


a 
3 
| 
ठ्पि 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 
एकूण 

खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 

सुरक्षित जागा 
बालगृह 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 

विशेषगृह 

सुरक्षित जागा 

बालगृह 

बालगृह VASA.) 


ab टि 3) क 
a} al 
fall fall 
3 3 
“al “al 

vd 

93 

J 


“A 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 
एकूण 


त) 4 
aL, 
Z 
v4) 
“] 
9] 
“ail 


संस्थेची 


zt 
q 


3 


षु 


ae) 


१८ 


oH 
3£ 
ठ 


नक 


-O 
(४) 


994 


ळ 


-0 
AJ 


-O 
0) ae) 
७) (७) Oo}; # (७) ७) ७) ७) 


AJ 
AD 


aww 
७) ७) ७) ७) ७) ७) 0 । «& ७) (७) [4] 


al 


fo) 


१०० 


oC 


-O 
° 


00 


A) 


340 


मुली ।मुलेव मुली 


। 


Yo 


ea 
0 


1१० 


4o 


oc A ) 
७) (७) (७) ७) ७) (७) ७) (७) (७) (७) (७) (७) (७) ७) [१8 ७) ७) (७) (७) (७) ७) (७) (७) ७) (७) ७) ७) ७) (७) 


AN 
eo 


०८ 
0 


१५० 


-O 
८) 
(७) 


१५० 


एकूण 


ws 


-O 
AD 
0 


AD 
0 


A 
0 


२१५ 


5) 


२७ 


-O 
° 
0 


१9६ 
° 
0 


जिल्हयाचे नाव 


३२ भंडारा 


३३ गोंदिया 


३४ चंद्रपूर 


३५ वर्धा 


संस्थेचा प्रकार 


खुले निवारागृह 
निरीक्षणगृह 
विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 


बालगृह 


Le 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


oo 


—| 


a 
3 
| 
ठ्पि 


La 
निरीक्षणगृह/ बालगृह 
खुले निवारागृह 


निरीक्षणगृह 


पुकची 
Fan 


सुरक्षित जागा 
THE 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


ray 
248 
Z| 
ठी] 
fall 
शं 
“ail 

शन 

29] 

g 

- 


oH 


a 
3 
| 
ठ्पि 


निरीक्षणगृह 


aH 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


ee 
निरीक्षणगृह/ बालगृह 


oy 


खुले निवारागृह 


निरीक्षणगृह 


विशेषगृह 
सुरक्षित जागा 
बालगृह 
बालगृह (एच.आय.व्ही.) 


निरीक्षणगृह/ बालगृह 


oo 


al 2) 
op) य 
ay 
Zi 
4 
Ss 
a4 
णि 

x 
aq 
fe 
- 
) [oe 
Os) OO (खेल कल. Oo 01 of; of 0 ट्र ल खरा 0. ळे) of खत. Oo; क... | O| OF OF O 


a 
3 
| 
ठ्पि 


मुली ।मुलेव मुली 


79६ 
0 0 


4o 


ae) 


शिक 


mM 
0 


Ee) 


~ 


AN 
८ 


A) 
8 


0 


A 
0 


an ०८ A AD 
(७) ७) (७) (७) (७) (७) ७) 0 । «& (७) (७) Oo; >& (७) ७) ७) ७) (७) (७) (७) (७) ७) (७) (७) (७) (७) ७) 


३ 


एकूण 


Lo 


ex 
0 


we) 


AJ 


-O AJ -O 
“५० 0 an AJ 
0 >८ 0 0 0 0 


es 


93 


जिल्हयाचे नाव 


३६ ।|गडविरोली 


विशेष दत्तकगृह 
निरीक्षणगृह/ बालगृह 


५८० 
सुरक्षित जागा ६० 
३२६ ५१३२ 


SS 
Ls 
= 
Es 
१५ 
Ss 
= 
ss 
q 
पट 
व्र 


० 10 
Go | 
० 10 
० 10 
१५ २० 
० 10 
० 10 
० 10 
५ २० 
० ३१७ 
३० 

६० 


२ 


३८५१ 


-O 
v7 
A 
mn 

-O 


AW 
wc] 9८ 
oOo}; —m 1°) छठ ४) oO षे e) छठ छठ 


१८५३ 


A 
cc 
[oe 
0 
[oe 


VARUDKAR Plata dune by VARUDKAR MAHESH 
DN: CN = VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO, 
C =IN, S = Mah htra, O = GOVERNMENT 
MAH E 5 H OF विवश = WOMEN AND 
ASHOKRAO scp 
(महेश वरूडकर ) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


